PM SHRI(PM Schools for rising india) या 
योजनेसाठी सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाचा पहिला 
हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्सा रु.३१,७०,२७,००० व राज्य 
हिस्सा  रु.२१,१३,५१,३३३ असा एकूण 
रू.५२,८३,७८,३३३ इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर,२०२३ 


वाचा:- 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र..क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
2) केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेशा H.No.F.No. १-१८/२०२३-॥७.१९, दि.२५.०७.२०२३ 
३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/लेखा/१5 
Inst./PM SHRI/Rec, Non Rec/(GEN,SC,ST) निधी मागणी/२०२३-२४/२२२३, दि.०२.०८.२०२३. 
8) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागशासन निर्णय क्रमांकपुनर्वी/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प.दि.०५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

PM SHRI या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील सर्व घटकांचा 
समावेश करण्याच्या उद्देशाने देशातील सुमारे १५,००० हून अधिक शाळा उत्कृष्ट भौतिक/ पायाभूत सुविधा 
योग्य संसाधनांसह आनंददायी, उत्साहवर्धक व शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल शालेय वातावरणात उच्च दर्जाचे 
गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वसमावेशक उत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत. सदर 
योजना राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यासाठी 
केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० इतका आहे. 

२. केंद्र शासनाने दि.२५.०७.२०२३ रोजीच्या निधी वितरणआदेशान्वये सन २०२३-२४ या 
वर्षासाठीपहिळा हफ्ता म्हणूनकेंद्र हिस्स्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानूसार सदर केंद्र 
हिस्स्याचा निधी व त्यास समरूप राज्य शासनाचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय :- 

PM SHRI(PM Schools for rising india) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून दिलेला केंद्र हिस्स्याचा रु.३१,७०,२७,०००इतका निधी व 
त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.२१,१३,५१,३३३इतका निधी असा एकूण रु.५२,८३,७८,३३३ इतका निधी 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःसंकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


(रु.रुपये) 
योजनेचे नाव:->॥॥ SHRI(PM Schools for rising india) 
निधी लेखाशीर्ष सन पूरक पुनर्विनियोजाना वितरीत 
हिस्सा २०२३-२४ । मागणीद्वारे द्वारे एकूण करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित' अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित | असलेला निधी 
निधी निधी निधी सन २०२३- 
२४ 
बिया २ ३ | oe षु & 
केद्र | मागणी क्रमांक s-| निरंक १,००० ३१,७०,२७,००० | ३१,७०,२७,००० 
हिस्सा | ०२,२२०२,सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 
६० टक्के | प्राथमिक शिक्षण, १०१शासकीय 
प्राथमिक शाळा (००)(०३) राज्यात पीएम 
श्री प्राथमिक शाळा विकसित करणे(केंद्र 
पुरस्कृत  योजनाो)केंद्र हिस्सा 
६०%) (२२०२ (९७६७) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
राज्य | मागणी क्रमांक ई-०२,२२०२, | निरंक १,००० २१,१३,५१,३३३ । २१,१३,५१,३३३ 
हिस्सा | सर्वसाधारण शिक्षण, ०१प्राथमिक 
४० टक्के | शिक्षण, १०१शासकीय प्राथमिक शाळा 
(००) (०२) राज्यात पीएम श्री प्राथमिक 
शाळा विकसित करणे (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा Y0%)(2202K 
७७६) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण (केंद्र व राज्यहिस्सा) २,००० ५२,८३,७८,३३३ | ५२,८३,७८,३३३ 


उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविण्यात आलेला निधी संदर्भ wy अन्वये 
पुनर्विनियोजनाद्वारे वित्त विभाग व नियोजन विभागाच्या सहमतीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शाविलेला निधी खालील प्रमाणे घटकनिहाय व बाबनिहाय वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
अ लेखाशीर्ष खर्चाची घटक (रक्‍कम रुपये) 
क्र बाब सर्वसाधारण अनु.जाती अनु.जमाती एकूण 
शि केद्रहिस्सा ((०%) | आवर्ती ८,६६,७३,००० | २,५२,४५,०००| २,२१,७८,००० १३,१४,९६,००० 
२२०२ के ७७६ | अनावर्ती | ११,८२,३७,००० | ३,४४,३९,०००| ३,०२,५५,०००।॥ १८,२९,३१,००० 
३१-सहायक एकूण २०,४९,१०,००० ५,९६,८४,००० ५,२४,३३,००० ३१,७०,२७,००० 
अनुदाने (वेतनेतर) 
२ | राज्यहिस्सा (४०%) | आवर्ती ५,७७,८२,००० | १,६८,३०,०००| १,४७,८५,३३३ ८,९३,९७,३३३ 
२२०२ के ७६७ | अनावर्ती | ७,८८,२४,६६७। २,२९,५९,३३३ | २,०१,७०,००० १२,१९,५४,००० 
३१-सहायक एकूण १३,६६,०६, ६६७ ३,९७,८९,३३३ ३,४९,५५,३३३ २१,१३,५१,३३३ 
अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण (१--२) ३४,१५,१६, ६६७ ९,९४,७३,३३३ | ८,७३,८८.,३३३ ५२,८३,७८.,३३३ 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःसंकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


४. वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे ज्या घटकांसाठी व ज्या बाबींसाठी निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच मर्यादेत त्या घटकांसाठी व बाबींसाठी निधी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात 
यावी.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत त्या घटकांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष प्राप्त करून 
घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर Heaney प्राप्त होईपर्यंत या घटकांसाठी विहित करण्यात 
आलेला निधी सर्वसाधारण घटकासाठी करण्यात आलेल्या उपरोक्त तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
प्रस्तावांतर्गत संपूर्ण निधी वितरीत करण्यासाठी प्राथमिक शाळांसाठीचे लेखाशीर्षे वापरण्यात येत आहेत. 
तथापि, त्यातून या योजनेसाठी निवड झालेल्या सर्व प्रकारच्या शाळांसाठीचा खर्च भागविण्यात यावा. 
५. PM SHRI (PM Schools for rising india) या योजनेचा सर्व खर्च हा Single Nodal Account 
(SNA) खात्यामधून करण्यात यावा. 
६. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 
६. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा लेखाशीर्षनिहाय/ उपलेखाज्रीर्षनिहाय 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती शासनास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह 
पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 
७. सदर योजनेसाठी सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. 
८. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६८/१४७१, दि.१०.०८.२०२३ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०७/व्यय-५, दि.०४.०९.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या 
विभागांच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
g. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९०५१५१४३५७४२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ानूसार व नावाने, 

SHARAD ee SUS 


2.5.4.20=40009b0c8c256bdd08326d4d03bc30fb4de2ad 


H RI Pp ATR A cc1f32bbb9e402266a2b8f7a5a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=1B4D811632BD3D04BCA0618EEFO9D95D 


D93FF5D37934DF32703629ABD10E555A, cn=SHARAD 
SHRIPATRAO MAKNE 


Date: 2023.09.05 16:30:40 +05'30' 


(ठहरद माकणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठश्‍पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःसंकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२१/एसडी-६ 


४. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

१६. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

१७. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. शिक्षण संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९. शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)(सर्व) 

२१. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)(सर्व) 

२२. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

२३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

२५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना आवश्यक त्या कार्यवाहीच्या विनंतीसह. 

३०. निवड नस्ती (एसडी-६) 


पृष्ठ४पैकी४ 


